सह/उप सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या- सन २०१८ 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ८ जून, २०१८ 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) अनुसार खालील मंत्रालयीन 


संवर्गातील क्र.१ ते ६ येथे नमूद केलेल्या तसेच कलम ४(४) व ४(५) नुसार क्र.७ व ८ येथे नमूद केलेल्या 


सह/उप सचिवांची बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये 


त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
| a | 2 3 1 छै 
णि श्री.सु.भि.पाटणकर, सह सचिव । महसूल व वन विभाग । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
२ । श्री.म.सा.ठोंबरे, सह सचिव सार्वजनिक आरोग्य कौशल्य विकास व 
विभाग उद्योजकता विकास विभाग 
३. श्री.उ.द.वाळुंज, सह सचिव अन्न, नागरी पुरवठाव । उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


ग्राहक संरक्षण विभाग । विभाग 

४ । श्री.ता.मा.कोळेकर, सह सचिव | सार्वजनिक आरोग्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
विभाग संरक्षण विभाग 

५ ।श्री.रा.बा.घाडगे, सह सचिव कृषी व पदुम विभाग विधी व न्याय विभाग 


६ _  श्री.टि.वा.करपते, उप सचिव । सामान्य प्रशासन विभाग | महसूल व वन विभाग 


७ श्री.सं.गि.पाटील, lated विकास व सामाजिक न्याय व fears 
उप सचिव उद्योजकता विभाग सहाय्य विभाग 
८ | श्री.अ.मा.आत्राम, सह सचिव ।उद्योग,ऊर्जाव कृषी व पदुम विभाग 


कामगार विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 


२. वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची तत्काळ अंमळबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुढील 


सूचनांचे सर्व संबंधित विभागांनी कटाक्षाने पालन करावे. 


(१) बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या संबंधित विभागाने पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची प्रतिक्षा 


न करता त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


(२) अधिकारी बदलीच्या आदेशानुसार अन्य विभागातून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 


विभागात आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब हजर करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून 


न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ मंजूर करण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाला 


जबाबदार धरण्यात येईल. 


(३) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 


दबाव आणल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


(3) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे माहे जून, २०१८ 


पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून काढण्यात येऊ नये, सदर 


वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या विभागाने काढावे 


व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. 


३. विभागाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र.संकीर्ण- 


२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दि.२३ डिसेंबर, २०१६ मधीळ तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 


विभागाकडून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 


बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.3२/१४- 


ब, दि.२३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रूजू 


झालेल्या सह/उप सचिवांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित विभागांनी आयोजित करावे. 


५. बदली झालेल्या सह/उप संचिवांना संबंधित विभागने कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. 


तसेच बदली झालेल्या सह/उप सचिवांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर पदस्थापना दिलेल्या विभागात 


तत्काळ हजर व्हावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०८१७५४१७०८०७ असा आहे. हा Sea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Ki 


. 
Imtiyaz 1 
Admin tion Department, postalCode=400032, 
st=Maharash' 
2'5.4.20=711589caceff9bObb07e3c6556e724501d0cSea5c63 
M 1 ५ h t a q Uu e Ka Z | b3146314d51ec0e87d0a6, cn=Imtiyaz Mushtaque K: 
Date: 2018.06.08 18:45:53 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

3) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
) 
) 
) 


५) Ge / उप सचिव (आस्था), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 


६) संबंधित अधिकारी विभागामार्फत 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या अधिकाऱ्याचे माहे जून २०१८ पासून वेतन बदली 
झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे 
८) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


९) निवड नस्ती का.१४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


